भूमि अभिलेख विभागासाठी झेरॉक्स मशीन 
आणि संगणक व अनुषंगिक साहित्य खरेदी 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरवणी २०२१/प्र.क्र.२३१/ई-६ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२२. 


१) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक: संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१३२/ल-१, 
दि.३१/०३/२०१५ 
२ जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांचेकडील क्र. लेखा-३/पुरवणी अनुदान मागणी/सरळसेवा 
भरती/२१-२२, दि. १२/११/२०२१ चा प्रस्ताव. 
३) जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांचेकडील क्र. लेखा-३/पुरवणी/झेरॉक्स मशीन खरेदी/२१-२२, 
दि. ०९/११/२०२१ चा प्रस्ताव. 
४) जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांचेकडील क्र. ळेखा-३/संगणक पु.अ.मा.२१-२२/२०२१, 
दि. ०९/११/२०२१ चा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना- 
भूमि अभिलेख विभागासाठी झेरॉक्स मशीन खरेदीसाठी रु.९८,४२,०००/- (रू. अठ्ठ्याण्णव लाख 
बेचाळीस हजार फक्त) तसेच संगणक व अनुषंगिक साहित्य खरेदीसाठी रु.१,४३,६१,०००/- (रू. एक 
कोटी त्रेचाळीस लाख एकसष्ट हजार फक्त) असे एकूण रु.२,४२,०३,०००/- (रू. दोन कोटी बेचाळीस 
लाख तीन हजार फक्त) पुरवणी अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. सदर पुरवणी अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय- 
भूमि अभिलेख विभागासाठी झेरॉक्स मज्ञीन खरेदीसाठी रु.९८,४२,०००/- (रू.अठ्ठुयाण्णव लाख 
बेचाळीस हजार फक्त) तसेच संगणक व अनुषंगिक साहित्य खरेदीसाठी रु.१,४३,६१,०००/- (रू. एक 
कोटी त्रेचाळीस लाख एकसष्ट हजार फक्त) असे एकूण रु.२,४२,०३,०००/- (रू. दोन कोटी बेचाळीस 
लाख तीन हजार फक्त) इतकी रक्कम वितरीत करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 
१. राज्यातील भूमि अभिलेख कार्यालयासाठी झेरॉक्स मशीन खरेदी व संगणक व अनुषंगिक 
साहित्य खरेदीसाठी रु.२,४२,०३,०००/- (रू. दोन कोटी बेचाळीस लाख तीन हजार फक्त) इतका 
निधी प्राप्त होणाऱ्या देयकानुसारच आहरित करून खर्च करण्यात यावा. 
२. वर्षाअखेर कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही. चालू आर्थिक वर्षातील वितरीत निधी 
अखर्चित राहिल्यास तो दि.३१/०३/२०२२ रोजी शासनास समर्पित करणे आव्यक आहे. 
३. सदर खर्च करताना वित्त विभागाने निधी वितरणाच्या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या सूचनानुसार 
कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी २०२१/प्र.क्र.२३१/ई-६ 


४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.सी-१, २०२९ जमीन महसूल १०२ (००) (०१) जमाबंदी आयुक्‍त 
आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा.) पुणे यांची आस्थापना (२०२९०३४२) (१३) कार्यालयीन खर्च” 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजुर अनुदानातुन खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांनी सदर निधी आहरित करून 
संबंधितांना देयके अदा करण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी. प्रस्तुत निधीबाबत आर्थिक व भौतिक 
अहवाल उपयोगिता प्रमाणपत्रासह शासनास पाठवावा. 
६.सदर निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२/२०२२/व्यय-१० दि.१३.०१.२०२२ नुसार 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२२२१७२७५१९६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHAGWAN 
MARUTI SAWANT: 
(भगवान सावंत ) 
अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

६. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

७. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १ व 2, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर. 
१०.कोषागार अधिकार, पुणे. 

११.वित्त विभाग, कार्यासन क्र. व्यय १०/अर्थसंकल्प ६, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती प्रसिध्दीकरीता) 
१४.निवड नस्ती, ल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


